महाराष्ट्र शासन 


नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.9७१/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जानेवारी ,2023 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. ना/प्र.आ./१०९४, दि.०४/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
जिल्ह्यातील लोहा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर 
रस्ते GSAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
। माळाकोळी-वाघदरवाडी-चोंडी- इतर जिल्हा । (०/००ते २/०० २१.३०० | प्रमुख जिल्हा 
प्रजिमा-५९ दगडसावंगी-उमरज- | मार्ग- १६२ २.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३३ 
| ७.५०० कि.मी 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ७/३००) 
१०८ ७.३०० कि.मी 
ग्रामीण मार्ग- ४१ | (0/००ते १/५००) 
१.५०० कि.मी 
ग्रामीण मार्ग- ४२ | (०/००ते ३/००) 
३.०० कि.मी 
एकूण २१.३०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.9१/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 29.300 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९९७.०७० + २१.३००) 
म्हणजेच ३०१८.३७० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (१०४७.६५०-२.००) म्हणजेच १०४५.६५० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १९.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२४४२.९९०-१९.३००) म्हणजेच २४२३.६९० कि.मी. 
इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११८१५४१२७५६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ S&S 


me) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


